अनुत्तीर्ण सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची कक्ष 
अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी विभागीय 
परीक्षा-२०२१. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.१७/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: १८ जून, २०२१. 


वाचा - 
१ शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा- २१२१/प्र.क्र.१७/का.१७, दि. २० मे, २०२१. 


शासन परिपत्रक- 


मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यामधील अनुत्तीर्ण 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी सन २०२१ मधील विभागीय परीक्षा 


शनिवार, दिनांक २६ जून, २०२१ ते सोमवार, दिनांक २८ जून, २०२१ या कालावधीत मंत्रालय मुख्य ०२१ ते सोमवार ं ८ ०२१ या कालावधीत मंत्रालय 


इमारत ७ वा मजला येथे परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद वेळापत्रकानुसार घेण्यात येणार आहे. 


२. सदरहू परीक्षेला बसण्यास परवानगी दिलेल्या उमेदवारांचे आसन क्रमांक,नावे आणि 

विभाग इत्यादी माहिती परिशिष्ट “ ब॒ ” मध्ये दर्शविली आहे. यापूर्वीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण उमेदवारांना 
ज्या विषयांमध्ये सूट मिळालेली आहे त्याबाबतची माहिती परिशिष्ट “ क” मध्ये दर्शविली असून 
उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना परिशिष्ट “ ड ” मध्ये नमूद केल्या आहेत. तसेच दि. ३१ जानेवारी, 
२०१५ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद पुस्तकांव्यतिरिक्‍त परीक्षेच्यावेळी जवळ ठेवण्यास अनुमती 
असलेल्या शासन निर्णय/अधिसूचनांची यादी परिशिष्ट “इ” मध्ये नमूद केली आहे. 
३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यांना विनंती करण्यात 
येते की, त्यांनी सदर परिपत्रक परीक्षेला waar दिलेल्या सर्व उमेदवारांच्या ( जे उमेदवार रजेवर / 
प्रतिनियुक्तीवर असतील त्यांच्यासह ) तातडीने लेखी स्वरुपात निदर्शनास आणून, त्याबाबतची नोंद 
आपल्या विभागाच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. याबाबत दिरंगाई होणार नाही याची संबंधित 
विभागाच्या आस्थापना शाखेने दक्षता घ्यावी. सोबतच्या परिशिष्ट “ब” आणि “क” मध्ये दर्शविण्यात 
आलेला ANG बरोबर असल्याची खात्री करुन त्यामध्ये काही त्रुटी / विसंगती आढळल्यास त्याबाबत 
संबंधितांनी परीक्षेपूर्वी या विभागास तातडीने अवगत करावे. 


४. सोबतच्या परिशिष्ट-“ अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिकृत शासकीय पुस्तके, अधिनियम / 
नियम / शासन निर्णय याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही साहित्य / टिप्पण्या वापरता येणार नाहीत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.१७/का.१७ 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०६१८१२४८४८६३०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajendra Pandurang 
Wagh 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 

२. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना शाखा ), 

३. कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.१७/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा -२१२१/प्र.क्र.१७/का.१७, दिनांक १८ जून,२०२१ चे सहपत्र) 


कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा २०२१ चे वेळापत्रक 
दिनांक वेळ प्रश्नपत्रिका विषय 
क्रमांक 
are 2 3 Pa कि 111117 जा 
भारताचे संविधान, 
महाराष्ट्र विधानसभा नियम, 
महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम, 
सकाळी १०.३० | प्रश्नपत्रिका क्र.१ | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (विचारविनिमयापासून सूट) 
ते दुपारी १.३० गुण-१०० विनियम, १९६५ (सुधारणांसह), 
(पुस्तकांसह) | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (सदस्य आणि 
शनिवार, कर्मचारी)(सेवेच्या शर्ती) विनियम १९७१ (सुधारणांसह) 
दिनांक म.ना.से. (RIT व अपील) नियम १९७९. 
२६ जून, प्रश्नपत्रिका क्र. २ | म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९. 
२०२१ गुण-१००  । महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
दुपारी २.३० ते (पुस्तके, जमाती, निरधिसूचित जमाती, विमुक्‍त जाती, भटक्या 
सायं. ५.३० शासकीय जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग) 
अधिसूचना a । अधिनियम,२००१ 
आदेश यांसह) | आरक्षण बिंदू नामावली, सेवाप्रवेश नियम, पदोन्नती, 
ज्येष्ठता, मानीव दिनांक. 
प्रश्नपत्रिका क्र.३ | महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 
(भाग-१ प्रवास भत्ता/दैनिक भत्ता (हासन निर्णय आणि 
गुण-७० टिप्पण्यांशिवाय) 
सकाळी १०.३० । (पुस्तकांसह) 
ते दुपारी १.३० 
रविवार, (भाग-२) 
दिनांक गुण-३० टिप्पणीलेखन व मसुदालेखन 
२७ जून, (पुस्तके आणि 
२०२१ टिप्पण्यांशिवाय) 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका (भाग एक व दोनो, 
मुंबई वित्तीय नियम १९५९, 
प्रश्नपत्रिका क्र. ४ | महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५, 
गुण-१०० वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ (भाग एक), 
दुपारी २.३० ते | (पुस्तके, शासन | अर्थसंकल्पीय अंदाज नियतवाटप व्यवस्थापन पध्दती 
सायं. ५.३० निर्णयांसह) । (बीईएएमएस) (पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय), 
राज्य योजना, महाराष्ट्र नियोजन योजना माहिती 
व्यवस्थापन पध्दती (एमपीएसआयएमएस) (पुस्तके 
आणि टिप्णण्यांशिवाय). 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.१७/का.१७ 


दिनांक वेळ प्रश्नपत्रिका विषय 
क्रमांक 
शिळ जला २ ३ ४३२ ac. nn ss 
सचिवाळलयीन अनुदेश, 
कार्यनियमावली (पहिली अनुसूची वगळून), 
कार्यनियमावली अन्वयेचे अनुदेशा, 
सकाळी १०.३० | प्रश्नपत्रिका क्र.५ | कार्यालयीन कार्यपध्दती नियमपुस्तिका, 
ते दुपारी १.३० | गुण-१०० | वर्गीकृत माहिती व कागदपत्रे याबाबतची खबरदारी 
(पुस्तके आणि | आणि मांडणी याबाबतचे नियम, 
टिप्पण्यांशिवाय) | मा. संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ सदस्यांना 
महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये सौजन्यपूर्ण 
वागणूक देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना 
सोमवार, 
दिनांक २८ प्रश्नपत्रिका क्र.६ | विधीविषयक कामकाज चालविण्याबाबतचे नियम 
जून, २०२१ (भाग-१) १९८४. 
गुण-४० माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५, 
(पुस्तके,  । महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५. 
दुपारी 2200 अधिनियम, | Ferns शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
See नियम व आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
अधिसूचना । प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
यांच्या प्रतीसह) | महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग आणि राष्ट्रीय 
मानवी हक्क आयोग. 
(भाग-२) विद्यमान महत्वाच्या अशा विविध शासकीय योजना, 
गुण-६०  । (शासकीय) विधेयक व नियम यांचे मसुदालेखन, 
(पुस्तके आणि | अशासकीय विधेयकांबाबतची कार्यपध्दती, अधिनियम व 
टिप्पण्यांशिवाय) | नियम यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची कार्यपध्दती. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.१७/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा २१२१/प्र.क्र.१७/का-१७, दिनांक १८ जून, २०२१ चे सहपत्र) 


सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी आणि सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या कक्ष 
अधिकाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा-२०२० मध्ये बसण्यास परवानगी दिलेल्या उमेदवारांचा तपशिल. 


परिशिष्ट - “ब” 
आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
१ श्री. अविनाश राजेश आतकड नगर विकास विभाग 
२ श्री. संभाजी निवृत्ती बोडखे ग्रामविकास विभाग 
३ श्रीम. नलिनी संपत बांबळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
४ श्री. पवन रमेडा बोतावार जलसंपदा विभाग 
षु श्रीम. सारिका garda बाबर वित्त विभाग 
६ श्री. अमोल संभाजी भिसे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
७ श्रीम. शुभांगी राजाराम बाविस्कर गृह विभाग 
८ श्री. राजेंद्र पांडुरंग बच्छाव सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
९ श्रीम. संगीता राजेड़ा बेंद्रे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
1१0 ० श्री. मंगेश तुकाराम दराडे महसूल व वन विभाग 
pad | १ श्रीम. Taps सतिठ दाभोळकर उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
१२ | श्रीम. उज्वला अभिजीत दळवी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१३  । श्रीम. चेतना गोपाळ दुसाणे महसूल व वन विभाग 
१४ श्रीम. मनस्वी विजय गोंधळी गृह विभाग 
१५ श्री. विशाल वि. घाडगे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१६ | SM. वर्षा सुनिल गुरव नियोजन विभाग 
१७ | ait. इम्तिहाज महमदहानिक गोखाडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१८ श्रीम. मनाली मि. घोसाळकर मृद व जलसंधारण विभाग 
१९ श्री. उमेश लक्ष्मण हिलेकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२० श्रीम. कविता सतिठा इंगळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२१ श्रीम. See विक्रम जाधव ग्रामविकास विभाग 
२२ | HT. संदिप अंकुडा जगताप वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२३ श्रीम. मिनाक्षी महावीर जानराव जलसंपदा विभाग 
२४ | श्री. भिमदास रघूनाथ जाधव अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२५ श्री. प्रदीप रामचंद्र कोपार्ड शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
२६ श्रीम. अपर्णा SATA कांबळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२७ श्री. निखिल श्रीकांत कामेरकर सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२ढ श्री. विक्रम रामचंद्र कोकरे ग्रामविकास विभाग 
२९  ।श्री.अनुज प्रकाहा कोपुलवार जलसंपदा विभाग 
३० _ श्री. विजय जानू कोर गृहनिर्माण विभाग 
३१ श्रीम. प्रमिला शंकर कडू सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
३२ श्री. मनोज भिकू काळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.१७/का.१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
23 श्री. नरवाहनदत्त आनंदराव कदम सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३४ श्री. अनिल महादेवराव कुमेरिये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
३५ श्रीम. यामिनी यतिन कोळी सामान्य प्रशासन विभाग 
३६ श्रीम. वैजयंती दिपक कुलकर्णी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३७ श्रीम. साधना अजय लोहकरे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
३८ श्री. प्रशांत भा. लाभे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३९ श्रीम. इ१यामली गो. मोंडकर उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
४० श्री. हेमंत त्र्यंबक महाले वित्त विभाग 
४१ | att. दिपक तुकाराम मोहिते सामान्य प्रशासन विभाग 
४२ श्री. मिलिद प्रभाकर नारकर उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
४३ श्री. प्रदीप देवराम निगळे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
४४ श्रीम. stor दिलीप नाईक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
४५ श्री. संतोष शिवराम निळे कृषि व पदुम विभाग 
४६ श्री. निलेश विलास निंबाळकर सामान्य प्रशासन विभाग 
४७ श्री. दिपक तुकाराम नाकते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
४८ श्री. हरद बा. पाटील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
४९ __ श्री. सतीश मुरलीधर पाताडे संसदीय कार्य विभाग 
५० श्री. राजेंद्र परशुराम पाटील नगर विकास विभाग 
५१ श्रीम. प्राजक्ता रविंद्र पाटील जलसंपदा विभाग 
५२ श्री. तुषार शरद पैठणकर कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
५३ श्री. गौतम देवराम पठारे महिला व बाल विकास विभाग 
५४ श्री. चंद्रहास शांताराम परब महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
५५ श्री. सुदिप सहदेव रेवाळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
५६ श्री. सचिन सुमंत राणे सामान्य प्रशासन विभाग 
५७ श्रीम. पुष्पा पांडूरंग रावण विधि व न्याय विभाग 
५८ श्री. प्रकाड बासू राठोड जलसंपदा विभाग 
५९ श्री. राहुल भिकू रणधीर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
६० श्री. कौस्तुभ सुधाकर राणे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
६१ श्रीम. वैशाली प्रसाद राजभोई सामान्य प्रशासन विभाग 
६२ श्रीम. सुषमा राजेंद्र सकपाळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
६३ श्री. संदेश रमेश संखे उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
६४ श्रीम. कुसुम समरसिंग सिसोदिया अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
६५ श्रीम. वृषाली यो. सांगळे कृषि व पदुम विभाग 
&& श्री. समीर शौकत सुतार इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
६७ | Sit. अनिल सुरेश सोनार सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
६८ | श्रीम. रोहिणी राजेश सकपाळ सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.१७/का.१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 

६९ श्रीम. सुरुखा विठ्ठल तळेकर विधि व न्याय विभाग 

७० श्री. प्रका शिवाजी तुपे जलसंपदा विभाग 

७१ श्रीम. रचना राजेश तळेकर वित्त विभाग 

७२ श्रीम. निलम विजय उबाळे सामान्य प्रशासन विभाग 

७३ श्री. योगेश भाऊसाहेब वाघ महसूल व वन विभाग 

७४ श्री. शरद पुडलिक येवले शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा 2929/ प्र.क्र.१७/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्र.परीक्षा-२१२१/प्र.क्र.१७/का.१७, दिनांक १८ जून,२०२१ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट “ क” क” 


(यापूर्वीच्या परीक्षेला बसून काही विषयात सूट मिळालेल्या उमेदवारांचे सन २०२० च्या परीक्षेसाठी नावे, संबंधित 
विभाग व सूट मिळालेले विषय इत्यादी तपशील.) 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रशासकीय विभाग प्रश्नपत्रिका क्रमांक 
[a] 2 | 3 | 8 | 4 द 
शि श्री. AAT मुरलीधर पाताडे संसदीय कार्य विभाग P| णि शि सुट युट शि 
2 श्रीम. साधना अजय लोहकरे । सामाजिक न्याय व विशेष | सूट | शि सूट | सूट हिं 
सहाय्य विभाग 
३ श्री. राजेंद्र परशुराम पाटील नगर विकास विभाग । सूट | सूट शि सूट सूट | सूट 
8 श्री. अविनाश राजेश आतकड | नगर विकास विभाग | सूट im शि सूट | सूट | सूट 
५ | a. शरद पुंडलिक येवले शालेय शिक्षण व क्रोडा । सूट शं ia सूट शि 4 
विभाग 
६ | al. प्रदीप रामचंद्र plore शालेय शिक्षण व क्रोडा । सूट | सूट | सूट | Ye | 
विभाग 
७ | श्री. निखिलश्रीकांत कामेरकर | सार्वजनिक आरोग्य =| Ye | सूट शि सुट | सुट 
विभाग 
८ | श्री. संभाजी निवृत्ती बोडखे ग्रामविकास विभाग । सूट P| सूट | सूट सूट | सूट 
९ | श्रीम. स्नेहल विक्रम जाधव ग्रामविकास विभाग ।सूट | सूट 
| ० | श्री. विक्रम रामचंद्र कोकरे ग्रामविकास विभाग | सूट शि शि We ia Ye 
i q श्री. संदेश रमेश संखे उद्योग, उर्जा व कामगार | सूट णि शि शि Ye | 
विभाग 
१२ श्रीम. ऱ्यामली गो. मोंडकर उद्योग, उर्जा व कामगार | सूट दिं > i Ye | 
विभाग 
१३ | श्री. मिलिद प्रभाकर नारकर उद्योग, उर्जा व कामगार | सूट षि i i. We a 
विभाग 
१४ | ait. प्रदीप देवराम निगळे वेद्यकोय शिक्षण व औषधी शि णि शि सुंट | Ye | 
द्रव्ये विभाग 
१५ | श्रीम, कुसुम समरसिंग| अल्पसंख्यांक विकास | सूट षि शि सूट सूट णि 
सिसोदिया विभाग 
२० | श्रीम. प्राजक्ता रविंद्र पाटील जलसंपदा विभाग । सूट | सूट | सूट सूट | सूट 
२१ | श्री. प्रकाश बासू राठोड जलसंपदा विभाग «= | Ye | सूट _ | Ye ai 
२२ | ait. प्रकाश शिवाजी तुपे जलसंपदा विभाग  ।सूट | सूट a सुट a a 
२३ | at. हेमंत त्र्यंबक महाले वित्त विभाग सूट | सूट णि We सुं | सुट 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.१७/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रशासकीय विभाग प्रश्नपत्रिका क्रमांक 
a २ | ३ | 8 | षु द 
२४ | श्रीम. रचना राजेश तळेकर वित्त विभाग सुट | We | सूट हि सुट | We 
२५ | STA. वृषाली यो. सांगळे कृषि व पदुम विभाग शि शि Ye शि | 
२६ | at. विजय जानू कोर गृहनिर्माण विभाग | Ye | सूट शि सूट | Fe} सूट 
२७ | श्री. समीर शौकत सुतार इतर मागास बहुजन | सूट | सूट सूट | सूट | णि 
कल्याण विभाग 
२८ | श्री. मनोज भिकू काळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग | सूट | सूट शि We शत सुट 
२९ | श्री. अमोल संभाजी भिसे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग | सूट | सूट क्विं सूट | सूट | सूट 
३० श्रीम. मनस्वी विजय गोंधळी गृह विभाग सूट Pe सूट | We | सूट | सूट 
३१ | श्रीम. शुभांगी राजाराम गृह विभाग सुद. सुंठ शि सूट सूट | सूट 
बाविस्कर 
३२ श्री. सुदिप सहदेव रेवाळे सार्वजनिक बांधकाम । सूट | सूट शि सुंठ | ae] सुट 
विभाग 
३३ | ait. विशाल वि. घाडगे सार्वजनिक बांधकाम | सूट | सूट i We} सुटे | we 
विभाग 
३४ | श्री. उमेश लक्ष्मण हिलेकर सार्वजनिक बांधकाम | सूट | सूट णि हि: 
विभाग 
३५ | श्रीम. अपर्णा श्याम कांबळे सार्वजनिक बांधकाम ।सूट | सूट 
विभाग 
३६ श्रीम. सुषमा राजेंद्र सकपाळ सार्वजनिक बांधकाम । सूट | सूट | सूट सूट | सूट णं 
विभाग 
४२ | श्री. अनिल सुरेश सोनार सार्वजनिक बांधकाम । सूट 
विभाग 
४३ | श्री. राजेंद्र पांडुरंग बच्छाव सार्वजनिक बांधकाम । सूट भो शि शि सूट | सूट 
विभाग 
४४ | श्री. राहुल भिकू रणधीर सार्वजनिक बांधकाम । सूट | शि णि Ye शं 
विभाग 
४५ | श्री. तुषार axe पैठणकर कौशल्य विकासव । सूट | सूट शि सूट | सूट | सूट 
उद्योजकता विभाग 
४६ श्री. मंगेश तुकाराम दराडे महसूल व वन विभाग । सूट Le La fa Ye} सूट 
४७ | a. योगेश भाऊसाहेब वाघ महसूल व वन विभाग । सूट a Ye aa Ye al 
४८ | श्री. भिमदास रघूनाथ जाधव अन्न, नागरी पुरवठाव =| सूट | शि ति Ye : | 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
४९ | श्री. कौस्तुभ सुधाकर राणे अन्न, नागरी पुरवठाव =| सूट | सूट वि We सुट | we 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
am.) Sera | प्रशासकीय विभाग प्रश्नपत्रिका क्रमांक 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.१७/का.१७ 


५० | श्री. अनिल महादेवराव कुमेरिये । अन्न, नागरी पुरवठा व ra सट शि ळ्या क दजा 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
५१ | श्रीम. उज्वला अभिजीत दळवी | wes व सांस्कृतिक कार्य | सूट णं शि सूट | सूट | सूट 
विभाग 
५२ | श्रीम. रोहिणी राजेश सकपाळ | सामान्य प्रशासन विभाग | सूट शि सूट | सूट | सूट | सूट 
५३ | श्री. सचिन सुमंत राणे सामान्य प्रशासन विभाग | सूट | सूट सूट | सूट | Ye शि 
५४ | श्री. निलेडा विलास निंबाळकर | सामान्य प्रशासन विभाग | सूट | सूट | सूट | Ye शि 
५५ | श्रीम. निलम विजय उबाळे सामान्य प्रशासन विभाग | सूट णि शि शि Ye = 
५६ | श्री. दिपक तुकाराम मोहिते सामान्य प्रशासन विभाग | सूट 
५७ | श्रीम. वर्षा सुनिल गुरव नियोजन विभाग सूट | सूट वि We | Ye Ee 
५८ श्रीम. नलिनी संपत बांबळे महाराष्ट्र लोकसेवा । सूट | a सुद | सुद 
आयोग 
५९ । श्री. प्रशांत भा. लाभे महाराष्ट्र लोकसेवा । सूट षि शि Ue | Ue | 
आयोग 
६४ | श्रीम. वैजयंती दिपक कुलकर्णी | महाराष्ट्र लोकसेवा | सूट 
आयोग 
६५ | श्रीम. कविता सतिडा इंगळे महाराष्ट्र लोकसेवा ।सूट | सूट | सूट शि Ye a 
आयोग 
६६ | श्रीम. संगीता राजेडा बेद्रे महाराष्ट्र ळोकसेवा | सूट | सूट | सूट | सूट | सूट णि 
आयोग 
६७ | at. इम्तिहाज महमदहानिक महाराष्ट्र लोकसेवा | चिं शि सूट | | 
गोरवाडे आयोग 
६८ | श्री. दिपक तुकाराम aed महाराष्ट्र लोकसेवा । सूट णो शि Ue | Ue | 
आयोग 
६९ श्री. चंद्रहास शांताराम परब महाराष्ट्र लोकसेवा ।सूट | सूट | सूट | Ye a 
आयोग 
७० | श्रीम. मनाली मि. घोसाळकर | मृद व जलसंधारण विभाग | सूट | सूट शि सूट सूट शि 
७१ | श्रीम. शैला दिलीप नाईक सामाजिक न्याय व विशेष | सूट | सूट शि सूट | सूट | 
सहाय्य विभाग 
७२ | श्रीम. प्रमिला शांकर कडू सामाजिक न्याय व विशेष | सूट | शि We | सूट | सूट 
सहाय्य विभाग 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.१७/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा - २१२१/प्र.क्र.१७/का.१७, दिनांक १८ जून, २०२१ चे सहपत्र) 


१. परीक्षा कालावधीत प्रत्येक उमेदवाराने स्वत:चे शासकीय ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. 
२. परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी ४५ मिनिटे अगोदर उमेदवाराने परीक्षेच्या दालनामध्ये हजर रहावे. परीक्षा सुरु 
झाल्यावर येणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारास परीक्षा कक्षामध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. 
३. कोवीड-१९ संसर्गाच्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने संपूर्ण परीक्षा कालावधीमध्ये उमेदवारांनी मुखपट्टी 
(मास्क) लावणे बंधनकारक आहे. तसेच, प्रत्येक उमेदवाराने सॅनिटायझर सोबत बाळगावे. 

उमेदवारांनी परीक्षेच्या वेळी त्यांना स्वत: साठी आवऱ्यक साहित्य पाणी इ. स्वत: आणावे तसेच परीक्षा 
केंद्रावर उमेदवारांनी सामाजिक अंतर ठेवावे. तसे न आढळल्यास संबंधित उमेदवारांना पुढील पेपरला 
बसण्यास मनाई केली जाईल. 
४. उमेदवारांचे परीक्षा केंद्रावर थर्मल स्कॅनिंग करण्यात येईल. शरीराचे तापमान विहित मर्यादेपेक्षा 
अधिक आढळल्यास त्यांची स्वतंत्र बैठक व्यवस्था करण्यात येईल. 
५. परीक्षेच्या वेळापत्रकानुसार प्रत्येक पेपर सुरु होण्यापूर्वी तसेच पेपर सपंण्यापूर्वी दहा मिनिटे अगोदर 
इशारा देणारी घंटा देण्यात येईल. 
६. उत्तरपत्रिका लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावरील आवऱ्यक सर्व 
तपशील उमेदवारांनी अचूकपणे भरणे आवश्‍यक आहे. मुखपृष्ठाच्या मागील बाजूस उमेदवाराने कोणतेही 
लिखाण करु नये. उत्तरपत्रिकेच्या आतील पानांवर तसेच पुरवणीवर उमेदवाराने स्वत:चे नाव, स्वाक्षरी, 
आसन क्रमांक इत्यादी कोणताही मजकूर लिहू नये. उत्तरपत्रिका/प्रश्नपत्रिकेच्या कोणत्याही भागावर 
उमेदवारांने स्वाक्षरी करु नये. तसेच सही करणे किंवा ओळख पटवून देण्यासाठी काही विशिष्ट चिन्हांचा / 
खूणांचा निर्देश करणे ही बाब आक्षेपार्ह समजण्यात येईल व अशा उमेदवाराविरुध्द गैरवर्तनाबद्दल कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
७. उमेदवाराने उत्तरपत्रिकेचे मुखपृष्ठ व त्याची मागील बाजू वगळून इतर सर्व पृष्ठांवरील दोन्ही बाजूस 
उत्तरे लिहावीत. 
८. परिशिष्ट- ड व इ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे परीक्षेसाठी विहित केलेली अधिकृत शासकीय 
पुस्तके/अधिनियम/नियम/शासन निर्णय त्या त्या पेपरच्या वेळी उमेदवारांना परीक्षा कक्षात वापरण्याची 
परवानगी राहील. विहित केलेली मुळ पुस्तके उपलब्ध नसल्यास, संबंधित विभागाच्या आस्थापना 
अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या विहित पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रती परीक्षेच्या वेळी वापरण्यास परवानगी 
राहील. मात्र परीक्षेसाठी विहित केलेल्या पुस्तकांमध्ये अथवा पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रतींवर अथवा 
अधिनियम/नियम/झासन निर्णयाच्या प्रतींवर इतर कोणत्याही प्रकारचे लिखाण केलेले नसावे. 
९. प्रश्नपत्रिका क्र.३ आणि ६ चे भाग-१ व भाग-२ हे स्वतंत्र उत्तरपत्रिकेवर सोडवावेत. 
१०. "उमेदवारांनी परीक्षा दालनात कोणत्याही प्रकारचे आक्षेपार्ह वर्तन करु नये. परीक्षेच्या वेळी आक्षेपार्ह 
वर्तन ( कॉपी करणे/ बघून लिहिणे/ अन्य उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकेतून अथवा त्यांच्याशी चर्चा करुन उत्तर 
लिहिणे इत्यादी ) करणाऱ्या उमेदवारांविरुध्द शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : परीक्षा- 
१०८९/प्र.क्र. २०/८९/सतरा, दिनांक २८ मे, १९९३ मधील तरतूदींनुसार कारवाई करण्यात येईल. 
११. परीक्षा संपण्याच्या १० मिनिटे अगोदर उमेदवारांनी आपली उत्तरपत्रिका व पुरवणी एकत्र बांधून 
घ्यावी. 
१२. परीक्षा सुरु असताना आणि परीक्षा संपल्यानंतर समवेक्षकांनी परवानगी दिल्याखेरीज जागा सोडू 
नये. 
१३. परीक्षा सुरु असताना उमेदवारांनी भ्रमणध्वनी(मोबाईल), पेजर, गणनयंत्र इत्यादी सारखी कोणतीही 
SOFIA उपकरणे जवळ बाळगू नयेत आणि त्यांचा वापर करु नये. 

पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.१७/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्र.परीक्षा-२१२१/प्र.क्र.१७/का.१७, दिनांक १८ जून,२०२१ चे सहपत्र) 


दि. ३१ जानेवारी, २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद पुस्तकांव्यतिरिक्‍्त परीक्षेच्यावेळी 
जवळ ठेवण्यास अनुमती असलेल्या शासन निर्णय/अधिसूचनांची यादी. 


प्रश्नपत्रिका क्र. २ :- 


&. 


. म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९. 
. म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 
. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा [ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त 


जाती) भटकक्‍्याजमाती, विठोष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण | 
अधिनियम, २००१. 


| आर.के.सभरवाल आणि इतर विरुध्द पंजाब राज्य प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या 


अनुषंगाने आरक्षणाबाबतचे आदेश- शासन निर्णय क्र. बीसीसी १०९७/प्र.क्र.६३/९७/१६-ब, दि. 
१८.१०.१९९७. 


. सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदूनामावली विहित करणेबाबत. शासन निर्णय क्र. बीसीसी- 


२०१८/प्र.क्र.५८१ए/१६-ब, दि. ०४.०७.२०१९. 
म.ना.से. (ज्येष्ठतेचे विनियम) नियमावली, १९८२, दि. २१.०६.१९८२. 


प्रश्नपत्रिका क्र. 3 (भाग-१) :- 


आश्वासित प्रगती योजना/अकार्यात्मक पदोन्नती, दि. १ एप्रिल, २०१०. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २००९, दि. २२ एप्रिल, २००९ व शासन अधिसूचना 
दि. २२ एप्रिल, २००९. 

अचानक API झालेल्या व ठावठिकाणा माहित नसलेल्या शासकीय कर्मचा:यांच्या 
कुटूंबियांना आर्थि लाभ, दि. ५ जूले १९९१. 

नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, दि. ३१ ऑक्टोबर, २००५. 

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन(९॥२?5) योजना, दि. २७ ऑगस्ट, २०१४. 


६ राष्ट्रीय निवृततीवेतन (NPS) योजनेबाबतची स्तर-१ कार्यपध्दती, दि. ६ एप्रिल, २०१५. 


८ 
९ 


प्रवासभत्तर मूळ शासन निर्णय, वि.वि.क्र. एसईआर-१०७७/१५६-सी/एसईआर-५, दि. ११ 
ऑगस्ट, १९७७. 

प्रवास भत्ता सुधारणा- दि. ३ मार्च, २०१०. 

रजा प्रवास सवलतीसंदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा दि. १० जून, २०१५. 


१० क्र. वेपूर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि. ३० जानेवारी, २०१९ (वित्त विभाग). 

११ परिपत्रक -२० फेब्रुवारी, २०१९ (स्पष्टीकरण). 

१२ शासन निर्णय क्र. वेतन-२०१९/प्र.क्र.२३/सेवा-३, दि. १ मार्च, २०१९ (वित्त विभाग). 
१३ झासन निर्णय क्र. वेतन-११.१९/प्र.क्र.३/२०१९/सेवा-३, दि. २ मार्च, २०१९ 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.१७/का.१७ 


२) 


१४ निवृत्तीवेतन- शासन निर्णय क्र. सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.५८/सेवा-४, दि. १ मार्च, २०१९ 

१५ बालसंगोपन रजा- शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२८/सेवा-६, दि. २३ जुले, २०१८ व 
दि. १५ डिसेंबर, २०१८ (वित्त विभाग) 
प्रश्नपत्रिका क्र. ६ (भाग-१) :- 


१. केंद्रिय सतर्कता आयोग दि. Io मार्च, २०१७ चे पत्र. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र. ममाअ-२००५/प्र.क्र.९१/०५/५, दि. ११ एप्रिल, २००५. 
३. परिपत्रक क्र. केमाअ-२०११/४०८/प्र.क्र. २२९/११/६, दि. २२ नोव्हेंबर, २०११. 

४. शासन परिपत्रक केमाअ-२०१३/१५६/प्र.क्र.३६०/सहा, दि. ०९ मे, २०१४. 

५. अधिसूचना दि. ३१ जानेवारी, २०१२ व दि. १६ जानेवारी, २०१२. 

६. परिपत्रक संकीर्ण-२०१२/९८९/प्र.क्र.४७९/६, दि. १७ ऑक्टोबर, २०१४ 

७. परिपत्रक क्र. ममाअ-२००४/प्र.क्र.१३५/०४/०५, दि. १६ ऑक्टोबर, २००४ 


टिप :- 
शासन निर्णय / शासन परिपत्रके / अधिनियम तसेच अधिसूचना यांना प्रमाणित करुन 
घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


